केंद्र शासनाच्या उदय योजनेअंतर्गत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., 
(महावितरण) यांना दिलेल्या कर्जाच्या 
रक्कमेची परतफेड करण्यासाठी अनुदान 
समायोजनाने वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निधीवि-२०२०/प्र.क्र. ३५/ ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२० 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र. संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३०४, ऊर्जा-५, 
दिनांक २७ डिसेंबर, २०१६ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने देशातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक सक्षमता 
वाढविण्याच्या उद्देशाने उदय योजना मंजूर केली आहे. सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्रीय 
विद्युत मंत्रालय, राज्य शासन व महावितरण कंपनीमध्ये त्रिपक्षीय करार (MOU) करण्यात आळेळा 
आहे, त्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २७ डिसेंबर, २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 
या योजनेअंतर्गत महावितरण कंपनीकडील दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ रोजी असणाऱ्या मध्यम व 
लघु मुदतीच्या रुपये ६६१३ कोटी रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम रुपये ४९५९.७५ कोटीचे Non SLR/ 
SDL रोख्याच्या मुळ मुद्दलाच्या रक्कमेची व त्यावरील व्याजाच्या रक्कमेची परतफेड शासनास 
महाीवतण कंपनीकडून Back to Back Arrangement @R करण्यास मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार राज्य शासनाने सदर कर्जरोखे ऊभारुन महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., 
(महावितरण) यांना पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता कर्ज स्वरुपात रुपये ४९५९.७५ कोटी इतकी 
रक्‍कम उपलब्ध करुन दिली असून दिलेल्या कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड महावितरण कंपनीला 
सन २०१६-१७ ते सन २०२०-२१ या पाच वित्तीय वर्षात करावयाची आहे. 


त्यानुसार महावितरण कंपनीस वित्तीय वर्ष २०१६-१७ मध्ये पहिला हप्ता रुपये ९९१.७५ 
कोटी दिनांक ३१.०३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये व कर्जाचा दुसरा हप्ता वित्तीय वर्ष २०१७-१८ 
मध्ये रुपये ९९२ कोटी दिनांक १३.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये आणि कर्जाचा तिसरा हप्ता 
वित्तीय वर्ष २०१८-१९ मध्ये रुपये ९९२ कोटी दिनांक १३.३०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
याप्रमाणे कर्जाचा पहिला, दुसरा व तिसरा हप्ता परतफेडीपोटी समायोजनाने वितरीत करण्यात 
आला आहे. महावितरण कंपनीला आता कर्जाच्या परतफेडीपोटी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पित केळेला अनुदानाचा चौथा हप्ता रुपये ९९२ कोटी रोखीने वितरित न करता कर्जाच्या 
परतफेडीपोटी समायोजित करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०२०/प्र.क्र. ३५/ ऊर्जा-३ 
शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या उदय योजनेअंतर्गत उभारलेल्या Non SLR/SDL रोख्यावरील कर्जाची 
परतफेड करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) यांना रुपये 
९९२ कोटी (रुपये नऊशे ब्याण्णव कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम अनुदानाच्या स्वरूपात समायोजना 
द्वारे वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी 
मंजुर करण्यात आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा 
करावी. 


सन २०१९-२० मधील कर्जाच्या परतफेडीचा चौथा हप्ता देण्यासाठी मागणी क्रमांक के -६ 
मुख्य लेखाशीर्ष २८०१- विज, ८० -सर्वसाधारण, १०१ विज मंडळांना सहाय्य, (००)(०१) केंद्र 
शासनाच्या उदय योजनेअंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीसाठी महावितरण कंपनी सहाय्यक अनुदान, 
२८०१५५०७ (अनिवार्य) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षखाली रुपये ९९२ कोटीची 
तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. 


सदर तरतूर मागणी क्रमांक के -६ मुख्य लेखाज्रीर्ष २८०१- विज, ८० -सर्वसाधारण, १०१ 
विज मंडळांना सहाय्य, (००)(०१) केंद्र शासनाच्या उदय योजनेअंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीसाठी 
महावितरण कंपनी सहाय्यक अनुदान, २८०१५५०७ (अनिवार्य) ३१ सहाय्यक अनुदान याखाली 
करण्यात आलेल्या तरतुदी मधून सन २०१९-२० करिता खर्ची टाकावा व तो खालील लेखाशिर्षात 
समायोजित करण्यात यावा. 


(रक्‍कम रु. कोटीत) 
तपशिल रक्‍कम लेखाशिर्ष 
उदय योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र | ९९२.०० | एफ कर्जे व आगाऊ रक्कमा मुख्य लेखाशिर्ष 
राज्य विद्युत वितरण कंपनी ६८०१- वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज, गौण शिर्ष- 


मर्यादित यांना राज्य शासनाने 
कर्जरोखे उभारून दिलेल्या 
कर्जाच्या परतफेडीचा चौथा 
हप्ता देण्याकरिता 


१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
कर्जे, गट शीर्ष-(००) वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, 
उपगट शीर्ष- (००) (०३) केंद्र शासनाच्या उदय 
योजनेअंतर्गत महावितरण कंपनीस दिलेले कर्ज 
(६८०१५१५७) 


एकूण |  ९९२.०० 


सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई यांचे अखत्यारीत व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने या रकमेचे देयक तयार करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०२०/प्र.क्र. ३५/ ऊर्जा-३ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई यांनी त्यांच्या 
अखत्यारीत व अधिकारात रुपये ९९२ कोटीचे (रुपये नऊशे ब्याण्णव कोटी फक्त) पुस्तकी 
समायोजन करून झासनास तसे कळवावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०४१५३०२०४२१० असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nanasaheb Rajaram Dhane 
(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसईबी होल्डींग कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई 

५. अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / राळेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

६. अधिदानव लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई४०० ०५१ 
अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. क.अ.(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
१०. वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
११. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


प्रति 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
२ 

३ 

४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


